वाचा : १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ मआविविना/ 
/इमा.रंगरंगोटी/प(आय)/५४/५३/१६३४/१८, दिनांक १२.०२.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आवारातील प्रशासकीय इमारतीस लावण्यात आलेला मंडाना 
स्टोन काढणे, सिमेंट प्लास्टर काढणे, पाणीगळतीरोधक कामे करणे, पुन्हा सिमेंट प्लास्टर करणे व रंगरंगोटी 
करण्याच्या कामासाठी येणाऱ्या सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित रु.१,१२,०८,६८२/- (रुपये एक कोटी 
बारा लक्ष आठ हजार TST ATV) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक 
आवारातील 
लावण्यात आलेला मंडना स्टोन काढणे व 
इतर कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१८/प्र.क्र.८९/१८/शिकाना/शिक्षण १ 
RH क्र.३, हैद्राबाद हाऊस, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 
तारीख: १९ जुले, २०१८ 


प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र कामांचे वर्णन संचालनालयाने छाननीअंती 
प्रस्तावित केलेली | शासनाने मंजूर 
अंदाजित रक्कम | केलेली रक्‍कम 
रुपये रुपये 
| महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान | ९२,६२,६५७/- १,१२,०८,६८२/- 
विद्यापीठ नाशिक आवारातील 
प्रशासकीय इमारतीस लावण्यात 
आलेला ASA स्टोन काढणे, 
सिमेंट प्लास्टर काढणे 
पाणीगळतीरोधक कामे करणे, 
पुन्हा सिमेंट प्लास्टर करणे व 
रंगरंगोटी करणे. 
एकूण ९२,६२,६५७/- १,१२,०८,६८२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१८/प्र.क्र.८९/१८/शिकाना/शिक्षण १ 


2. 


अटी व शर्ती -: 
सदरील अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व १२ टक्के जी.एस.टी. इत्यादी तरतूद समाविष्ट 
करण्यात आलेली आहे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता 


यांच्याकडून साक्षांकित करुन घ्यावे. 


. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


, कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 


तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


. कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री विद्यापीठ 


प्रमुखांनी करावी. 


. क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व संस्थेच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे शक्य 


असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडून तयार करुन घ्यावेत. 


. सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 


तांत्रिकदृष्टया मान्यता संबंधित वित्तीय मर्यादेतील अभियंता यांच्याकडून घेण्यात यावी, अशी तांत्रिक 
मान्यता करीत असताना विद्यापीठाच्या प्रमुखांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


. विद्यापीठाने या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ०७.०२.२०१३ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 


सूचनांचे पालन करावे. 


सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची तरतूद 


झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक एस -१ 


२२१० -  वैद्यकीयसेवाव सार्वजनिक आरोग्य 
राज्य योजनांतर्गत योजना 

०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५ : विषम चिकित्सा 

(०४) ह वैद्यक महाविद्यालये 

(०४(३१) - महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांना सहाय्यक अनुदान 
(२२१० ४३७५) 

३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१८/प्र.क्र.८९/१८/शिकाना/शिक्षण १ 


३. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ अनुक्रमांक-५, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतीळ परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४६/इमा-३, दिनांक 
१०.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१९१३०८३९५३१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ९११९१५ voce 


2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a8 
> Kotwa | 6cadc4ce1798644845edd3b3fbS5ef54c 
e 3051c62, cn=Shrinivas P. Kotwal 
Date: 2018.07.19 16:25:46 +05'30' 


(डॉ.श्री.पुं.कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
2? 
-o 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई (५ प्रती) 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

उप अभियंता (इमारत-३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / नाशिक. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय १३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (शिक्षण-१) 


oe घट. पाट या ८. रट तये जट 


»/“2? (२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


